विधि व न्याय विभाग, नागपूर यांना नवीन 
संगणक सामग्री खरेदी करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता व निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संप्रिसा-२०२१/प्र.क्र. ४२/का. ०७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २ नोव्हेंबर, २०२१. 


वाचा :- १) विधि व न्याय विभाग, नागपूर यांचे पत्र क्र. इएसटी १११६/प्र. क्र. ९./२०१६, 
दिनांक २२.०९.२०२१. 
प्रस्तावना :- 
विधि व न्याय विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये त्यांच्या कार्यालयाकरीता नवीन 
संगणक सामग्री खरेदी करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. सदर प्रस्तावास वित्त विभागाने 
सहमती दर्शविळी आहे. यानुषंगाने नवीन संगणक सामग्री खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नणय निर्णय :- 


विधि व न्याय विभाग, नागपूर या कार्यालयाकरीता नवीन संगणक सामुग्री खरेदी करण्याच्या 
रु. ५,८३,७७६/- (अक्षरी रु. पाच लक्ष STV हजार सातडे शहात्तर फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास 
या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
२. याबाबतच्या संगणक सामुग्रीचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे:- 


अ. क्र. संगणक सामुग्री नग प्रती नग किंठमत एकूण रक्‍कम 
। | संगणक ८ ६९,३६०/- ५,५४,८८०/- 
2. प्रिंटर्स २ १४,४४८/- रह हेर 

एकूण खर्च ५,८३,७७६/- 


३. याद्वारे रु. ५,८३,७७६/- इतका निधी जे- ०० ४९यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 

४. सदर खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक १.१२.२०१६ मधील 
तरतुदीनुसार आणि दिनांक २४.०८.२०१७ व ८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार 
GeM पोर्टलवरुन विहित पध्दतीने करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः संप्रिसा-२०२१/प्र.क्र. ४२/का. ०७ 


ष्‌. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, २०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) विधी व 
न्याय विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ ५११६) - १७ 
संगणक खर्च" या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष२०२१-२२ मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 

g. सदर झासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ उप 
विभाग-२ मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र.७६ मधील २ व 3 या अटींच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
९४०/२०२१/व्यय-५, दिनांक २२.१०.२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित नमुन्यात त्वरीत महाळेखापाल कार्यालयास व 
शासनास सादर करावे. 

८. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे. त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 
करण्यात यावे. 


र्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१११०२१४५७५९३०१२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NITIN V JIWANE : 


(नितीन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 


प्रति, 


१. विधि व न्याय विभाग, प्रशासकीय इमारत क्र. १, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 

३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 

४. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
¢ 
९ 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
. संचालनालय, लेखा व कोषागारे , ठाकरसी हाऊस ३, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, २ रा 
मजला, शुरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टे, मुंबई. 
१०. लेखा कोषागार कार्यालय, नागपूर. 
११. कार्यासन अधिकारी १३, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


